दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट- अ 
(कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४००/- 
या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१.१.२०१९ ची स्थिती 
दर्शविणारी तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दुविप्र-२३१९/१३०/प्र.क्र.१२/पदुम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१.१०.२०११. 
२) शासन परिपत्रक क्र. दुविप्र-२३१७/२३/प्र.क्र.७/पदुम-६, दि.२१.०९.२०१७ 
३) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(अ)/२९१९/ससागट-ब/जे.सू/सीआर-५/ १९/१११८, 
दि.१२मार्च, २०१९ 
परिपत्रक:- 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट- अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे 
रु.५४००/-) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१.१.२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अतिरिक्‍त ( Provisional 
500181) ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात येत आहे. 
२. सदर प्रारुप ज्येष्ठतासूची संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी व त्यावरील हरकती/सूचना १५ 
दिवसांचे आत शासनास पाठविण्यात याव्यात. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१२४९१४२७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
Date: 2019.07.30 12:59:02 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
) 
) 


४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 
५) निवड नस्ती 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट- अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.५४०० )संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रित 


तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची 
अधिकाऱ्यांचे प्रवर्ग जन्म नियुक्‍ती |। नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय/मूळ गट 
क्र क्र नांव (नियुक्ती | दिनांक दिनांक । (सरळसेवेने/ दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग मर्यादित विभागीय ज्येष्ठतेचा 
बदलला परिक्षेद्वारे नियुक्‍त मानीव 
असल्यास उमेदवाराचा दिनांक 
यात गुणवत्ता क्र. व 
acy परिक्षेचे वर्ष) 
दिनांक) 
यि २ 3 8 4 & 9 ८ ९ Le ० i eee १ 
१ | २३ | श्री.जी.पी.सोनोने | अ.जा. ०४.०८.१९७४ | ५.०७.२०१८ पदोन्नती ५.०७.२०१८ | ३१.०८.२०३२ बी.टेक | दिनांक ३०.०६.२०१८ च्या आदेशान्वये 
(डीटी)/ । मलोआच्या मान्यतेच्या अधिन राहून गट-अ 
(कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती कोटयातील 
wan पदावर पदोन्नती . 
२ | २४ | श्री.ए.बी.पुराळे | इ.मा.व. ०९.१२.१९७८ | १६.०७.२०१८ पदोन्नती १६.०७.२०१८ | ३१.१२.२०३६ बी.टेक वरील प्रमाणे. 
(डीटी) 
3 | २५ | श्रीमती एम.आर. | खुला १५.१०.१९८३ | ९.०७.२०१८ पदोन्नती ९.०७.२०१८ | ३१.१०.२०४१ बी.टेक | वरील प्रमाणे तसेच श्री.ए.बी.पुराळे हे 
हराळ (डीटी)/ । गट-ब संवर्गात श्रीमती एम.आर. हराळ 
यांना सेवाज्येष्ठ असल्याने श्रीमती हराळ 
एमबीए न वु 
यांचा SAAT श्री पुराळे यांच्या नंतर 
(ज्ये.क्र.२५ वर) करण्यात आला आहे. 


